राज्य संपर्क अधिकारी व विशेष कार्य अधिकारी 
या पदावर नियुक्ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्र. इएसटी-४४१५/प्र.क्र.३७७/आस्था-१ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक - १३ जानेवारी, २०२३. 


संदर्भ- १. शिक्षण व सेवा योजन विभाग शासन निर्णय क्र. एएसएस-१०९४/ संकीर्ण-११६/साशि-७, 
दिनांक २३.०३.१९९४ 
२. राष्ट्रीय सेवा योजना मार्गदर्शक सेवापुस्तिका खंड-२, मुद्दा क्रमांक १.७ 

शासन आदेशा:- 

राष्ट्रीय सेवायोजना ही केंद्र शासन पुरस्कृत योजना असुन या योजनेचे प्रशासकीय स्वरुपाचे काम अधिक 
कार्यक्षमतेने पाहण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार मंत्रालयीन स्तरावर स्वतंत्र कक्षाची निर्मिती करण्यात 
आली असुन सदर कक्षाचे प्रभारी अधिकारी म्हणुन राज्य संपर्क अधिकारी व विशेष कार्य अधिकारी हे पद निर्माण 
करण्यात आले आहे. सदर पदावर संदर्भाधीन क्रमांक- २ च्या अधिन राहुन श्री. रामेश्वर रावसाहेब कोठावळे, 
प्राध्यापक, श्री. शिवाजी महाविद्यालय, बार्शी, जि. सोलापुर यांची प्रतिनियुक्तीने कार्यभार स्वीकारण्याच्या 
तारखेपासुन एक वर्षांच्या कालावधीसाठी पुढे नमूद अटींच्या अधीन राहून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे.:- 

१. सदर प्रतिनियुक्ती ही प्रथमत: एक वर्षासाठी असेल आणि त्यानंतर त्यांच्या कामाचा आढावा घेऊन फक्त 
दोन वर्षासाठी मुदत वाढ देण्यात येईल. 

२. सदर पदावर असे पर्यंत त्यांना शिक्षण विभागाच्या दीर्घ मुदतीचे रजेचे नियम लागू न होता सर्वसाधारण 
शासकीय कर्मचाऱ्यांचे रजेचे नियम लागू होतील. 

३. त्यांची नियुक्‍ती प्रतिनियुक्ती पध्दतीने जरी होत असली तरीही त्यांची सेवा स्वीयेत्तर (Foreign Services) 
समजली जाणार नाही. त्यांना कोणत्याही प्रकारचा प्रतिनियुक्ती भत्ता (Deputation ॥॥०५/87०89अनुज्ञेय 

राहणार नाही. प्राध्यापक (2०७ 85500(सुधारीत वेतनश्रेणी ₹॒१४४२००- २१८२००) या संवर्गातील 
वेतनश्रेणीत महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमानुसार त्यांचे वेतन नियमित केले जाईल. 

४. श्री. रामेश्वर रावसाहेब कोठावळे यांना मुंबईत राहण्यासाठी त्यांच्या निवासस्थानाची व्यवस्था स्वत: करावी 
लागेल. त्याची जबाबदारी शासनावर राहणार नाही. 

५. त्यांना राष्ट्रीय सेवा योजनेसंबंधी सर्व प्रकारची प्रशासकीय कामे, अनुदान मंजूर करणे, मंजूर केलेल्या 
अनुदानाचे लेखा परिक्षण करणे आणि केंद्र शासन, विभागीय केंद्र पुणे आणि राज्यातील सर्व विद्यापीठांशी 
योग्य समन्वय साधावा लागेल. तसेच राज्यातील प्रत्येक विद्यापीठाच्या सल्लागार समितीचा पदसिद्ध सदस्य 
म्हणून प्रत्येक विद्यापीठाच्या wari समितीच्या बैठकीस उपस्थित रहावे लागेळ व शासनाने वेळोवेळी 
निर्देशित केलेली कामे पार पाडावी लागतील. 

२. श्री. प्रशांतकुमार वि. वनंजे, सहयोगी प्राध्यापक, महात्मा ज्योतिबा फुले समाज कार्य महाविद्यालय, जालना 
यांच्याकडील राज्य संपर्क अधिकारी व विशेष कार्य अधिकारी या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार याव्दारे संपुष्ठात 
आणण्यात येत आहे. तरी त्यांनी नविन नियुक्‍त अधिकाऱ्यांकडे सदर पदाचा कार्यभार सोपवुन कार्यमुक्त व्हावे. 

३. श्री. रामेश्वर रावसाहेब कोठावळे, प्राध्यापक, श्री. शिवाजी महाविद्यालय, बार्शी, जि. सोलापुर हे ज्या 
कार्यालयात कार्यरत आहेत त्या कार्यालय प्रमुखांनी त्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे आणि त्यांनी राज्य संपंर्क 
अधिकारी व विशेष कार्य अधिकारी (रासेयो) या पदाचा कार्यभार तात्काळ स्वीकारावा. 


शासन आदेडा क्रमांकः इएसटी-४४१५/प्र.क्र.३७७/आस्था-१ 


४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असुन त्याचा संकेतांक २०२३०११३१५१५३९३५०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRATAP PANDURANG LUBAL 


Date: 2023.01.13 15:18:51 +05'30' 
(प्र. पां. लुबाळ ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. श्री. रामेश्वर रावसाहेब कोठावळे,प्राध्यापक, ८०५/२/६, -दीपकुंज', सुवर्णनगरी हौ. सो. कुर्डूवाडी, 
बार्शी-४१३४११. 
२. श्री. प्रशांतकुमार वि. वनंजे, सहयोगी प्राध्यापक, महात्मा ज्योतिबा फुले समाज कार्य महाविद्यालय, जालना. 


प्रत, 

१. मा. राज्यपाल, यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा मुख्यमंत्री, यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. उप मख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण, मंत्रालय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, युवक कार्य व क्रीडा विभाग वाय. एस. ३ शास्त्री भवन, नवी दिल्ली. 
(पत्राद्वारे) 

७. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण, मंत्रालय, मुंबई. 

८. उप सल्लागार, युवक कार्य व क्रीडा मंत्रालय, कार्यक्रम सल्लागार कक्ष, राष्ट्रीय सेवा योजना, १२/११, जामनगर 
हाऊस, शहाजहान रोड, नवी दिल्ली- ११० ०११. 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपुर. 

१०.संचालक, उच्च शिक्षण पुणे. 

११.शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण, पुणे. 

१२.क्षेत्रिय संचालक, राष्ट्रीय सेवा योजना, मिनिस्ट्री ऑफ युथ अफेअर अँड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, भारत सरकार, पुणे. 

१३.सर्व विद्यापीठांचे कुल सचिव. 

१४.प्राचार्य, श्री. शिवाजी महाविद्यालय, बार्शी जि. सोलापूर. 

१५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१६.निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१७.सर्व विद्यापीठांचे कार्यक्रम समन्वयक. 

१८.सर्व सह सचिव/ उप सचिव/ अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी/राज्य संपर्क अधिकारी व विशेष कार्य अधिकारी 
(रासेयो), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९.निवड नस्ती, आस्था-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


